शासन निर्णय क्रमांक:- बिव्हीपी-०८१९/प्र.क्र.५३/पोल-८ 
२ मजला, हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- २० ऑगस्ट, २०१९ 


महाराष्ट्र शासन 


गृह विभाग 


महाराष्ट्र राज्य ग्राम पोलीस पाटील अधिनियम 
१९६७ मध्ये दुरुस्ती/सुधारणा करण्यासाठी 
समिती स्थापन करणेबाबत... 


वाचा: 9) गृह विभाग, शासन निर्णय क्र.बिव्हीपी-०८१८/प्र.क्र.९५/पोल-८,दि.२८/०२/२०१९ 
२) गृह विभाग, शासन निर्णय क्र.बिव्हीपी-०८१८/प्र.क्र.१५/पोल-८,दि.०८/०३/२०१९ 


प्रस्तावना :- 


पोलीस पाटील यांच्या मानधन वाढीबाबत व अन्य विविध मागण्यासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी मा.मुख्यंमंत्री यांच्या 
अध्यक्षतेखाली मंत्रीमंडळ उपसमिती शासन निर्णय दि. २८/०२/२०१९ रोजी गठीत करण्यात आली आहे. सदर मंत्रीमंडळ 
उपसमितीच्या दि.०१/०३/२०१९ रोजी आयोजित केलेल्या बैठकीमध्ये मंत्रीमंडळ उपसमितीने महाराष्ट्र राज्य ग्राम पोळीस 
पाटील अधिनियम १९६७ मध्ये आवश्‍यकतेनुसार दुरुस्ती/सुधारणा करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यास मान्यता दिली 
आहे. त्यास अनुसरून सदर अधिनियमामध्ये सुधारणा करण्यासाठी समिती गठित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन 


होती. 


शासन निर्णय:- 


महाराष्ट्र राज्य ग्राम पोलीस पाटील अधिनियम १९६७ मध्ये आवश्‍यकतेनुसार दुरुस्ती/सुधारणा करण्यासाठी 
खालीलप्रमाणे समिती गठीत करण्यात येत आहे. 


१ 


93) 


) 
) 
) 
8) 
) 
) 
) 


9 


२. सदर समितीने आपला अहवाल दोन महिन्यात सादर करावा. 


मा. राज्यमंत्री, गृह (ग्रामीण) अध्यक्ष 
प्रधान सचिव (विशेष), गृहविभाग सदस्य सचिव 
अप्पर पोळीस महासंचालक, (नियोजन व समन्वय),म.रा.मुंबई सदस्य 
विभागीय आयुक्त, (महसूल) कोकण विभाग सदस्य 
पोलीस महानिरीक्षक,कोकण परिक्षेत्र सदस्य 
सह सचिव, विधि व न्याय विभाग सदस्य 
उप सचिव (इ-१०), महसूल व वन विभाग सदस्य 


2. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आला असून त्याचा सांकेताक क्र. २०१९०८२०१५३७२३१८२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 


काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


प्रति, 


YUVRAJ BAYAJI 
AJETRAO 


१) मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 


Digitally signed by YUVRAJ BAYAJI AJETRAO 

DN: ल्या, st=M: 

2.5.4.20=a34e563dd43e83b04db3eb31230d59c 1af4b6e29ee6c1f13e33 

bOccd5 1689af, postalCode=400032, street=MANTRALAYA, MUMBAI, 
INumber=c01c962d08bd39997d4c4d6e7e1 9f8acf340d1a5c4dd2b 

9200977369607 bbf82, ou=HOME DEPARTMENT, o=GOVERNMENT OF 

MAHARASHTRA, cn=YUVRAJ BAYAJI AJETRAO 

Date: 2019.08.20 15:42:32 +05'30' 


(यु.ब.अजेटराव) 


उप सचिव, गृह विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः बिव्हीपी-०८१९/प्र.क्र.५३/पोल-८ 


AN AD 


8 


Nn SMS 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


vz 


मा.मुख्यमंत्री, यांचे west सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा.राज्यमंत्री गृह (ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा.मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

मा.अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग यांचे स्वीय सहायक मंत्रालय, मुंबई 
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य मुंबई 

मा.प्रधान सचिव (विशेष), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

अपर पोलीस महासंचालक (निवस), महाराष्ट्र राज्य मुंबई 

विभागीय आयुक्त, (महसूल) कोकण विभाग,कोकण भवन, नवीमुंबई 


१०) सचिव विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

११) पोलीस महानिरीक्षक,कोकण परिक्षेत्र, कोकण भवन, नवीमुंबई 
१२ 
१३) उप सचिव (पोल-८), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१४) निवडनस्ती (पोल-८), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


उप सचिव (कार्यासन इ-१०) महसूल व वनविभाग, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ २ पैकी २ 


